जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन 
पुरस्कृत &0॥ Strengthening for Industrial 
Value Enhancement (STRIVE) या 
योजनेची राज्यामध्ये ३८ शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था व ४ खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था व चेंबर्स ऑफ मराठवाडा 
इंडस्ट्री अण्ड अँग्रीकल्वर, औरंगाबाद येथे 
अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६/व्यशि-३ 
२०४, २ रा मजला,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ एप्रिल, २०२१. 


संदर्भ : 

१) जागतिक बँक सहाय्यित केंद्र पुरस्कृत STRIVE प्रकल्पाबाबत केंद्र शासनाने 
निर्गमित केलेल्या दि. २०.०९.२०१८ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना. 

2) डीजीईटी, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. )91-४९(२)/२०१९-/५॥७०, दि. ०६.०३.२०१९ 

३) डीजीईटी, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. DGT-2/2098-STRIVE, दि. ०९.०८.२०१९ 

४ शासन निर्णय, alates विकास व उद्योजकता विभाग, क्रमांक जाबँप्र-२६११/ 
प्र.क्र.१८/१९/व्यशि-५, दि. २२.०८.२०१९ 

५) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १८/७॥३॥/₹/२०१९/(४०)/१५६, 
दि. १६.०९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


देशातील व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्याची 
आवऱ्यकता आहे. औद्योगिक मूल्य वर्धनाकरीता कौशल्य मनुष्यबळाची निर्मिती करणे आवश्‍यक 
असून, यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि व्यवसाय प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान 
करण्याची कार्यक्षमता सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. याकरीता जागतिक बँकेच्या सहकार्याने देशात 
Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) हा प्रकल्प नोव्हेंबर 2022 
पर्यंत राबविण्याचा केंद्र शासनाच्या कौडाल्य व उद्योजकता मंत्रालयाने निर्णय घेतलेला आहे. सदर 
प्रकल्पांमध्ये लहान व मध्यम आकाराच्या उद्योग, व्यवसायिक संघटना, औद्योगिक समूह 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


(Industrial Cluster) याचा सहभाग निश्चित केलेला असून, त्यांच्या सहकार्याने औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांमधील प्रशिक्षणाच्या दर्जामध्ये सुधारणा त्याचबरोबर शिकाऊ उमेदवारीच्या व्याप्तीमध्ये वाढ 
करण्यात येणार आहे. 


२. जागतिक बँकेकडून Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) या 
प्रकल्पास अर्थसहाय्य प्राप्त होणार असून, सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी जागतिक बँकेच्या 
Program for Result या तत्वानुसार होणार आहे. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाने STRIVE 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीता Operational Manual निर्गमित केले आहे. यानुसार STRIVE 
प्रकल्प राज्यामध्ये राबविण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १३.०८.२०१९ रोजीच्या 
बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. 


जागतिक बॅक सहाय्यित “Skil Strengthening for industrial Value Enhancement 
(STRIVE)” या प्रकल्पाची खाली नमूद चार घटकांमध्ये (१७७५ Area) राज्यात अंमलबजावणी 
करण्यास संदर्भाधीन (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे:- 


१) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे. (Improved Performance of 
ITI), 
2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणासाठी राज्याची क्षमता वाढविणे. 


(Increase Capacities of State Government to support ॥॥5 and Apprenticeship 


Training), 

3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शिकाऊ उमेदवारी अंतर्गत प्रशिक्षणाची व ज्ञानार्जनाची क्षमता 
वाढविणे. (Improved Teaching & Learning Capabilities), 

४ शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेचा दर्जा व व्याप्ती वाढविणे. (improved and 
Broadened Apprenticeship Training) 


घटक क्रमांक १ अंतर्गत केंद्र शासना मार्फत दोन टप्पांमध्ये देश पातळीवर एकूण Yoo 
शासकीय व १०० खाजगी संस्थांचा समावेश होणार आहे. 


पहिला टप्पा :- १६० शासकीय संस्था व ४० खाजगी संस्था 


दुसरा टप्पा :- २४० शासकीय संस्था व ६० खाजगी संस्था 


घटक क्र. १ अतंर्गत महाराष्ट्र राज्यातील किमान ७३ व कमाल ८१ शासकीय औदयोगिक 
प्रशिक्षण संस्थांचा सदर प्रकल्पामध्ये समावेश करण्याचे प्रस्तावित आहे. शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांकडून विहित नमुन्यातील Institutional Strategic Plan (ISP) ऑनलाईनव्दारे 
मागविण्यात येऊन, त्यांचे मूल्यांकन संचालनालय स्तरावर करण्यात आले व या मूल्यांकनाच्या 
आधारे राज्य सुकाणू समितीने शिफारस केलेल्या संस्थांची स्पर्धात्मक तत्वावर राष्ट्रीय सुकाणू 
समितीने दुसर्‍या टप्यात ३८ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना मान्यता दिली. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


घटक क्र. ४ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेचा दर्जा व व्याप्ती वाढविण्याकरिता 
देशपातळीवर स्पर्धात्मक तत्वावर राज्य सुकाणू समितीने शिफारस केलेल्या १०० औदयोगिक 
आस्थापनांच्या समुहांची (Industry Clusters) राष्ट्रीय सुकाणू समितीमार्फत निवड करण्यात येणार 
आहे. त्यामध्ये राज्यातील खालील ०२ औद्योगिक समूहांची प्रायोगिक तत्वावर निवड करण्यात 
आलेली आहे. 


4. Anmednagar Auto and Engineering Association, Anmednagar 


2. Deogiri Electronics Cluster Pvt. Ltd., Aurangabad 


जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृत Skill Strengthening for Industrial Value 
Enhancement (STRIVE) या योजनेची अंमलबजावणी राज्यामध्ये ३८ शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था तसेच 


4. Anmednagar Auto and Engineering Association, Anmednagar 


2. Deogiri Electronics Cluster Pvt. Ltd., Aurangabad 


या औद्योगिक समूहांमध्ये करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृत Skill Strengthening for Industrial 
Value Enhancement (STRIVE) या योजनेची अंमलबजवणी राज्यामध्ये दुसर्‍या टप्प्यात ३८ 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (प्रपत्र ) व 


4. Anmednagar Auto and Engineering Association, Anmednagar 

2. Deogiri Electronics Cluster Pvt. Ltd., Aurangabad 
(प्रपत्र ब या औद्योगिक समूहामध्ये करण्यास खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यत येत आहे. 


STH व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 


१. केंद्र शासनाचा १०० टक्के हिस्सा राहील. राज्य शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. 
प्रकल्प कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर केंद्र शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. 


2.65 TRAM Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करिता वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन मॅन्युअलनुसार 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. 


३. संस्था व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांनी राज्य शासन व केंद्र शासनाशी विहित त्रिपक्षीय 
समंजस्य करार करणे बंधनकारक आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


४.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी सहयोगी उद्योजकांची निवड करून विहित संस्था व्यवस्थापन 
समितीची स्थापना करणे आवश्‍यक आहे. 


५. संस्था व्यवस्थापन समितीने राज्य सुकाणू समितीने मंजूर केलेल्या Bye Laws/Rules & 
Regulation च्या आधारे विहित नोंदणी कायदा (सोसायटी रजिस्ट्रेशिन अँक्ट) नुसार नोंदणी करणे 
आव्यक आहे. 


६. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कोणतेही पद मंजूर करण्यात येणार नाही. 


७. विहित इंस्टिटयूट स्ट्रॅटेजीक प्लान (ISP) नुसार अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. 


८.ऑपरेडान मॅन्युअलनुसार ज्या बाबींवर खर्च मान्य करण्यात येईल (Eligible Expenditure) अशाच 
बाबींवर खर्च करणे आव्यक असून ज्या बाबींवर खर्च मान्य होणार नाही (Ineligible Expenditure) 
अशा बाबींवर खर्च केल्यास खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकडून हा खर्च वसूल करण्यात 
येईल. 

९. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये स्वयं अर्थ सहाय्यित तत्वावर National Skill Qualification 
Frame-Work (NSQF) च्या स्तराशी सुसंगत असलेले विहित NSQF लेव्हलचे कमीतकमी ३०० 
तास कालावधीचे अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम राबविण्यात यावे. 


१०.पर्यावरण विषयक तसेच सामाजिक बाबींवर होणारे परिणाम यांचे सनियंत्रण करण्याकरीता 
संस्थेतील कार्यरत अधिकारी/कर्मचाऱ्याची Environmental & Social Nodal Person ची नेमणूक 
करणे आवश्यक आहे. त्यांना कोणतेही मानधन देय नाही. 


११.०॥॥॥७ प्रणाली अंतर्गत बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेत चाळू खाते उघडणे आवश्‍यक 
आहे. 


१२.महाळेखापाल व राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाने किंवा केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
संस्थेने केलेल्या ऑओडीटला सामोरे जाणे बंधनकारक आहे. 


औद्योगिक समूह (चेंबर्स ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्री अण्ड अँग्रीकल्चर, औरंगाबाद) 
4. Anmednagar Auto and Engineering Association, Anmednagar 


2. Deogiri Electronics Cluster Pvt. Ltd., Aurangabad 


१. केंद्र शासनाचा १०० टक्के हिस्सा राहील. राज्य शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. 
प्रकल्प कालावधी संपृष्टात आल्यानंतर केंद्र शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. 


2.65 TRAM Skill Strengthening for industrial Value Enhancement (STRIVE) प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करिता वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन मॅन्युअलनुसार 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. 


3. Industry Cluster ची संस्था नोंदणी कायदा, १८६० किंवा कंपनी कायदा, २०१३ किंवा 
Maharashtra Public Trust Act, १९५० site नोंदणी करणे आवश्‍यक राहील. 


४. केंद्र, राज्य व संबंधित Industry Cluster यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करणे आवश्‍यक 
आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


५. इंडस्ट्री अँप्रेंटिशिप एनिशिटीव्ह प्लान/प्रपोझल राष्ट्रीय सुकाणू समितीने मंजूर करणे आवश्‍यक 
असून त्यानुसार अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. 


६. Industry Cluster ने Dual Training System राबविण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी 
सहयोग करण्यासाठी सामंजस्य करार करुन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. 


७. कोणतेही पद मंजूर करण्यात येणार नाही. 


८. पर्यावरण विषयक तसेच सामाजिक बाबींवर होणारे परिणाम यांचे सनियंत्रण करण्याकरीता 
संस्थेतील Industry Cluster मधील कार्यरत अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची Environmental & Social 
Nodal Person ची नेमणूक करणे आवश्‍यक आहे. त्यांना कोणतेही मानधन देय नाही. 


९.०५७ प्रणाली अंतर्गत बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेत चाळू खाते उघडणे आवश्‍यक 
आहे. 

qo. शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या उमदेवारांना विदेशामध्ये रोजगार (Overseas 
Placement) मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. 


११.ऑपरेडान मॅन्युअल नुसार ज्या बाबींवर खर्च मान्य करण्यात येईल (Eligible Expenditure) अशा 
बाबींवर खर्च करणे आवश्‍यक असून ज्या बाबींवर खर्च मान्य होणार ATs! (Ineligible Expenditure) 
अशा बाबींवर खर्च केल्यास Industry Cluster कडून हा खर्च वसूल करण्यात येईल. 


१२. महालेखापाल व राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाने किंवा केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
संस्थेने केलेल्या ऑडीटला सामोरे जाणे बंधनकारक आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४१६१५२७४३७३०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vinod Sheshrao 
Bondre 


c313a8b86d67716d182c41d1e22f57d99cBee5f4654a216d8 
fe2: 1271, cn=Vinod Sheshrao Bondre 
Date: 2021.04.16 15:3. ’ 


(विनोद बोंदरे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मलबार हिल, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


८. 


१०. 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर. 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालये 
(ad) 

सबंधित शासकीय/खाजगी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, 

महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई. 

निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सर्व) 


मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

उप सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती/ व्यशि-३. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६/व्यशि-३, 
दि. १६ एप्रिळ, २०२१ सोबतचे प्रपत्र "अ 
STRIVE प्रकल्पांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरीता केंद्र शासनाने मंजुर 


केलेला निधी (रुपये लाखात) 
Operations केंद्र शासनाने 
एनसीव्हीटी sues Manual नुसार | ७ नुसार 
विभागाचे नाव | अ.क्र. | एमआयएस oa जिल्हा मंजुर होऊ मंजूर 3 
कोड ग शकणारा जास्तीत | 200) 
निधी 
जास्त निधी 
1. | GU27000008 | Mumbai-99 Mumbai 240.00 209 
मुंबई 2. | (7127000240 Ratnagiri Ratnagiri 440,00 १५० 
3. | GR27000354 Bhivandi Thane 440,00 १५० 
4. | GR27000051 Vangao Palghar 200,00 200 
5. | GR27000242 Tasgao Sangli 200,00 १५० 
पुणे ao GU27000226 | Aundh-Pune Pune 200,00 १९७ 
7. | GR27000372 | Radhanagari Kolhapur 440,00 १५० 
18. | GR27000120 Navapur Nandurbar 200,00 २०० 
19. | GR27000114 Kalvan Nashik 200,00 200 
10. | GR27000048 Shevgao Ahmednagar 200,00 १९१ 
11.। GR27000286 Igatpuri Nashik 440,00 १२६.९० 
12. | GR27000086 Bhusaval Jalgaon 200,00 २०० 
नाशिक 13. | GR27000053 Nandurbar Nandurbar 200,00 200 
14. | GR27000422 | Sangamner | Ahmednagar 200,00 १९६ 
15. | GR27000272 Sinnar Nashik 200,00 200 
16. | GU27000155 Nashik Nashik 200,00 200 
17. | GR27000499 Rahuri Ahmednagar 940,00 १५० 
18. | GR27000421 Shrigonda Ahmednagar 440,00 १५० 
19. | GR27000092 Jamkhed Ahmednagar 200,00 200 
औरंगाबाद 20. | GU27000016 | Aurangabad Aurangabad 240,00 २२२ 
औरंगाबाद | 
21. | GR27000411 | Ghansavangi Jalna 940,00 १५० 
22. | GR27000156 | Pandharkavda Yavatmal 200,00 १८९ 
23.) GR27000518 Manora Washim 440,00 १३३ 
24. | GR27000026 Khamgao Bhuldhana 240,00 २४६ 
25. | GR27000306 Karanjalad Washim 200,00 १९३ 
अमरावती 26. | GR27000438 Murtijapur Akola 200,00 १८१ 
27. | GR27000290 Ghatanji Yavatmal 200,00 १८९ 
28. | GR27000152 या वी Amravati 200,00 १८० 
Khandeshwar 
29. | GR27000416 Maregao Yavatmal 440,00 १५० 
30. | GU27000225 Akola Akola 200,00 200 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


Operations 


केंद्र शासनाने 
एनसीव्हीटी त्यचे Manual नुसार 
_ एमआयएस औ.प्र. मंजुर ISP नुसार 
विभागाचे नाव | अ.क्र. | एमआयएस ववी जिल्हा मंजुर होऊ मंजूर 
नाव त्त (3 केलेला 
कोड शकणारा जास्तीत निधी 
जास्त निधी 
31. | GR27000417 kalamb Yavatmal 940,00 १५० 
अमरावती 32.| GR27000465 Ner Yavatmal 440,00 १५० 
33. GR27000415 Ralegao Yavatmal 440,00 १५० 
34. | GR27000172 Rajura Chandrapur 200,00 200 
35. | GU27000028 Gondia Gondia 200,00 200 
नागपूर 36. | GR27000265 | Kalmeshwar Nagpur १५०.०० १५० 
37.| GR27000011 Nagpur Nagpur 240,00 २५० 
38. | GR27000353 | Hinganghat Wardha 440.00 १३९.८० 
एकुण (9900.00 ६८३४.७० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६ /व्यशि-३ 


कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५६/व्यशि-३, 
दि.१६ एप्रिल, 2029 सोबतचे प्रपत्र "ब" 


STRIVE प्रकल्पांतर्गत २॥०0 Basis नुसार निवड करण्यात आलेले Industry Cluster (रुपये लाखात) 


विभागाचे 
नाव 


औरंगाबाद 


Industry 
Cluster 


अहमदनगर 
ऑटो व 

इंजिनियरींग 

SARIS 


देवगिरी 
इलेक्ट्रॉनिक्स 


क्लस्टर प्रा.लि. 


अहमदनगर 


औरंगाबाद 


Operations Manual 
नुसार मंजुर होऊ 
शकणारा जास्तीत जास्त 


निधी 


केंद्र शासनाने 
मंजूर केलेला 
निधी 


निधी अदयाप 
मंजुर करण्यात 
आलेला नाही. 


निधी अदयाप 
मंजुर करण्यात 
आलेला नाही. 


टिप - राष्ट्रीय सुकाणु समिती मार्फत सदर Industry Cluster द्वारे सादर करण्यात येणा-या प्रस्तावाचे 
मुल्यांकन केल्यानंतर निधी मंजुर करण्यात येणार आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


